अँड. श्री. उज्ज्वल निकम यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

डोंगरी पो.स्टे., मुंबई येथे गु.र.क्र.८२/२०२० या 
गुन्हयातून उद्भवलेल्या प्रकरणी मा. विशेष (पॉस्को) सत्र 
न्यायालय, मुंबई येथील विशोष खटला क्र. ६२७/२०२० 
या न्यायालयीन प्रकरणामधीलळ कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-०१२१/प्र.क्र.०१/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० मे, २०२२ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२१/यू.ओ.आर.४३/डी-१४, 
दि.०५.०७.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

डोंगरी पो.स्टे., मुंबई येथे गु.र.क्र.८२/२०२० या गुन्हयातून उद्भवलेल्या प्रकरणी मा. विशेष 
(पॉस्को) सत्र न्यायालय, मुंबई येथील विशेष खटला क्र. ६२७/२०२० या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त अँड. श्री. उज्ज्वल निकम यांना प्रतिदिन परिणामकारक 
सुनावणीकरीता खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्याता देण्यात 
येत आहे. 


मा. विशेष (पॉस्को) सत्र न्यायालय, मुंबई 


) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी -रु. ५०,०००/- 

ii) विचारविनिमय फी (प्रतितास) -रु.१५,०००/- 
(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु.५०,०००/-) 

॥) हॉटेलचा खर्च प्रतिदिन -रु.५,०००/- 

iv) प्रवास खर्च - प्रत्यक्ष प्रवास खर्च 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. उज्ज्वल निकम यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय तपास अधिकारी/पोलीस 
उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून 
तपासून, प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२१/प्र.क्र.०१/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (00) (१०८), राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस अस्थापना-(२०५५००९७) -२८ व्यावसायिक व विशेष सेवा” या 
लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर 
अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ४७७/२०२१/व्यय-७, दि. १२/०७/२०२१ अन्वये 
प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०५१०१२२८१७०४२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gai Digitally signed by Tushar Dilip Rathod 
DN: CN = Tushar Dilip Rathod, C = IN, S = 
Tushar Dilip Rathod 00000 edvernuevror 
MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 
Date: 2022.05.10 12:30:33 +05'30' 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
३) पोलीस सह आयुक्त (का. व सु.) बृहन्मुंबई 
४) पोलीस उपायुक्त, वाडीबंदर पोलीस स्टेशन, मुंबई 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / SET परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
i 


अँड. श्री. उज्ज्वल निकम, बॅरीस्टर निकम चौक, ४८, सामदास कॉलनी, जळगांव-४२५००१. 
९) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११ निवडनस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


